“महाराष्ट्रात बळी पडलेल्या व्यक्‍तींकरिता 
नुकसानभरपाई योजना, २०१४” याकरिता 
सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात मंजूर 
अनुदान वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-पीडब्लूएफ-०७१८/प्र.क्र.२५२/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक २७ जुले २०१८. 


वाचा :- १) शासन अधिसूचना, गृह विभाग, क्रमांक सीपीसी. २११/प्र.क्र.१०१/पोल-७, 
दिनांक ११०४.२०१४. 

२) शासन अधिसूचना, गृह विभाग, क्रमांक न्यायाप्र. ०३१६/प्र.क्र.२६२/पोल-७, 
दिनांक ०७.०४.२०१७. 

3) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, 
दिनांक ०२.०४.२०१८. 


शासन निर्णय. 


“महाराष्ट्रात बळी पडलेल्या व्यक्‍तींकरिता नुकसानभरपाई योजना, २०१४” याकरिता 
सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात रु.८०,००,०००/- (रुपये ऐंशी लक्ष फक्त) इतकी 
अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी रु.५६,००,०००/- (रुपये छपन्न लक्ष 
wad) इतका निधी, सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, मुंबई, यांना 
वितरीत करण्यास, याव्दारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. उक्तनिधीहा, गृह विभाग-मागणी क्रमांक बी-१, २०५५, पोलीस, (०८) बळी पडलेल्या 
व्यक्‍तींकरिता नुकसानभरपाई निधी, (०८)(०१) गुन्ह्यामध्ये बळी पडलेल्या व्यक्तीस किंवा 
त्यांच्या कुटुंबियांना नुकसानभरपाई (२०५५ ०६७८), ३१, सहायक अनुदान (वेतनेतर), 
याखाली चाळू (सन २०१८-१९) वित्तीय वर्षात उपलब्ध अनुदानातून वितरीत करण्यात यावा. 


३. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०७२७१४५३०६३०२९ असा आहे. हे 
ज्ञापन डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ४. M. Bhat 
c=IN, o=Government Of Maharashtra 


ou=Home Department, postalCode=400032, 

h a t st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5f0272b97 156a5d281 2bad6725ca46fb267 
1d1da08208cfdd6677facOafd6bf2, cn=V. M. Bhat 
Date: 2018.07.27 14:53:32 +05'30 


(व्यं. मा. भट) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः पीडब्लूएफ-०७१८/प्र.क्र.२५२/पोल-७. 


) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, मुंबई. 

३) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, मुंबई. 
) 
) 


सचिव, सर्व जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणे. 
प्रबंधक, मा. मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई/ नागपूर खंडपीठ, नागपूर/ औरंगाबाद 
खंडपीठ, औरंगाबाद. 
) प्रबंधक, सर्व जिल्हा व सत्र न्यायालये. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) 


सर्व जिल्हागार कोषागार अधिकारी. 


90) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
११)महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
१२) अवर सचिव (अर्थ-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


93) कार्यासन अधिकारी (व्यय-७), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४ निवड फाईल, पोल-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


